RNINo . MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १०८ ] 


गुरुवार , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २४७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ 


क्रमांक एमपीआयडी -११२० / प.क्र .५ ९ ७ / पोल -११ . ज्याअर्थी संकल्प फायनान्स , प्रोप्रा . प्रशांत महादेव कांबळी , पत्ता - अर्सिया 
अल्टीज बिल्डिंग , शॉप क्र .१० व १६ , बैलबाजार रोड , कल्याण ( प ) , ठाणे ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात 
आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर 
परत करण्यास कसूर केली आहे , अशा तक्रारी त्यांच्याविरुध्द बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , बाजारपेठ पोलिस स्टेशन , कल्याण ( प ) , येथे गु . र . क्र . ३२ ९ / २०२० अन्वये उक्त वित्तीय संस्था आणि 
त्यांचे संचालक यांचे विरुध्द भा.द.वि.कलम ४०६,४० ९ , ४२०,१२० ( ब ) , २०१,३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ चे कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक 
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे 
लागेल ; 


आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या 
अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व कर्मचारी यांच्याकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून 
संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 


भाग चार ब - २४७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा .१६ ) 
( यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट कलम ( १ ) व कलम ५ याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे 


क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व कर्मचारी 

यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे , आणि 


ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक / व्यवस्थापक व कर्मचारी यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण 

ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , उल्हासनगर उपविभाग , उल्हासनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 


उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता , विशेष न्यायालयात 
अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिका - यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 
आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
अ ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन / दुकान / फ्लॅट ) : 


अ.क्र . 


१ 


२ 


मालमत्तेचा तपशील 

मालमत्ता नोंदणीचे दस्त मालमत्ता धारकाचे नांव 

क्रमांक व दिनांक 
फ्लॅट क्र .७०४ , सी विंग , सातवा मजला , दस्तक्र .११ ९ ७८ / २०१४ , प्रशांत महादेव कांबळी 
निळकंठ हिल्स उपवन , 
हिल्स उपवन , बेलवली | १ ९ .१२.२०१४ 

( मयत ) 
बदलापूर ( प ) ठाणे -४२१५०३ 

सह दुय्यम 

निबंधक 
( ६६१ चौ.फुट ) 

कार्यालय उल्हासनगर -२ , 

ठाणे 
फ्लॅट क्र .७०१ , सी विंग , सातवा मजला , दस्त क्र .६१७२ / २०२० , हेमलता महादेव कांबळी 
निळकंठ हिल्स उपवन , 

हिल्स उपवन , बेलवली ०८.० ९ .२०२० 
बदलापूर ( प ) ठाणे -४२१५०३ 

सह दुय्यम 

निबंधक 
( ४८८ चौ.फुट ) 

कार्यालय उल्हासनगर -२ , 

ठाणे 
फ्लॅट क्र .७०३ , एफ विंग , सातवा मजला , दस्त क्र .४६८२ / २०१८ , सुप्रिया वसंत गुरव 
निळकंठ हिल्स उपवन , 

हिल्स उपवन , बेलवली | ११.०४.२०१८ 
बदलापूर ( प ) ठाणे -४२१५०३ 

सह दुय्यम 

निबंधक 
( ४५८ चौ.फुट ) 

कार्यालय उल्हासनगर -२ 

ठाणे 
फ्लॅट क्र .७०४ , सी विंग , सातवा मजला , | दस्त क्र .४८५८ / २०१६ , तन्मय विवेक देशमुख 
शिवशक्ती अपार्टमेंट , बेलवली बदलापूर ०५.०५.२०१६ 
( प ) ठाणे -४२१५०३ 

सह दुय्यम 

निबंधक 
( ४२.४२ चौ.मीटर ) 

कार्यालय उल्हासनगर -३ , 
ठाणे 


३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


३ 


ब ) जंगम मालमत्ता ( जमीन / दुकान / फ्लॅट ) : 
अ.क्र . मालमत्तेचा तपशील 

अंदाजित पावती मालकाचे नांव 

किंमत क्रमांक 
( १ ) मयत आरोपी प्रशांत म . कांबळी 
१ इनोव्हा कार क्र.एमएच ०५ - डीएस ५७२१ १२,७४,००० एमई आरोपी प्रशांत म . 
२ स्विफ्ट कार क्र.एमएच ०५ - डीई १२४७ 

३,७४ , ९ ०० नं .८६ / २० | कांबळी ( मयत ) ( आरोपी 
३ एक सोन्याचे ब्रेसलेट १ ९ .१७० ग्रॅम वजन 

८ ९ , ५३४ 

प्रशांत म . कांबळी मयत 
४ गळयातील पिळदार चेन २०.१५० ग्रॅम 

९ ४,१२० 

यांचा 

भाऊ शैलेश 
गणपतीचे सोन्याचे लॉकेट १.१०० ग्रॅम 

४,२०७ 

कांबळी राहणार 
६ । सोन्याची अंगठी १२.५१० ग्रॅम 

५८,४३४ 

बी.एम.सी.कॉलनी 
७ सोन्याची खडयासहित अंगठी ११.१६० ग्रॅम 

४५.१३१ 

ब्लॉक क्र .६ . मालवणी . 
८ एच पी कंपनीचा लॅपटॉप 

३०,००० 

मालाड ( प ) 

यांचे 
९ सॅमसंग कंपनीचा एस -२० मोबाईल 

६०,००० 

ताब्यातून जप्त करण्यात 
IMEI NO.354896110923516 

आली ) 
354897110923514 व्होडाफोन कंपनीचे सिम 
07.9004537253 , 8983366644 
एकूण 

२०,३०,३२५ 
१० गळयातील पोकळ सोन्याची चैन ८८.९ ८७ ग्रॅम 

४,० ९ , ००० । एमई 
११ सोन्याचा कडा २६.१५० ग्रॅम 

१,२२,००० नं.९ २ / २० 
१२ | ब्रेसलेट १ ९ .४४० ग्रॅम 

९ ०.८०० 
१३ सोन्याचा गणपती असलेली अंगठी ११.६६० ग्रॅम ५४.७२० 
१४ सोन्याची ओम असलेली अंगठी 

७४,००० 
११.८५० ग्रॅम 
एकूण 

७,५०,००० 
( २ ) आरोपी हेमलता महादेव कांबळी 
१ सोन्याची चैन १५.२३० ग्रॅम 

७२.७६१ 
२ कानातील सोन्याची रिंग ३.३ ९ ० ग्रॅम 

१४,२३८ 
३ सोन्याचे मणीमंगळ व त्यात दोन सोन्याच्या वाटया ९ ०,७७२ 

१ ९ ग्रॅम 
सोन्याचे लॉकेट १.०८० ग्रॅम 

५,१५ ९ 

१,८२ , ९ ३० 
( ३ ) अटक आरोपी तन्मय विवेक देशमुख यांची जंगम मालमत्ता 


४ 


एकूण 


१ 


२ 


३ 


सोन्याची चैन २०.०४० ग्रॅम 
सोन्याचे ब्रेसलेट ७.९ ३० ग्रॅम 
चांदीचे नाणे २० ग्रॅम 
चांदीचे नाणे ५ ग्रॅम 
सोन्याचे नाणे १ ग्रॅम 
एकूण 


९ ५,४५० 
३७.७७० 
१,२०० 
२४० 
५,००० 
१,३ ९ , ६६० 


४ 


५ 


भाग चार ब - २४७-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


( ४ ) आरोपी सुप्रिया वसंत गुरव 


१ सोन्याची चैन १४.७८० ग्रॅम 

७०,४०० 
२ 

सोन्याचे ओम आकाराचे लॉकेट १.६४० ग्रॅम ७.८१० 
३ सोन्याचा गोलमणी असलेला हार ८.९ ५० ग्रॅम ४२,६०० 
४ सोन्याचे १ कर्णफुल ३.७८० ग्रॅम 

१७ , ९ ७० 
सोन्याची अंगठी २.४१० ग्रॅम 

११,५०० 
६ सोन्याचे एक जोड बुगडया २.४८० ग्रॅम 

७.५७० 
७ ३ नाकातील फुले / चमकी ६३० मिली ग्रॅम २.०२० 
८ सोन्याची अंगठी २.९ ८० ग्रॅम 

१४,११० 
९ सोन्याची अंगठी २.६२० ग्रॅम 

१२,३ ९ ० 
१० रोख रक्कम एकूण 

४५,३८० 
एकूण 

२,३१,७५० 
( ५ ) श्रीमती दक्षता गुरव ( अटक आरोपी हेमलता महादेव कांबळी हिची बहीण ) 


१ 


५४,४३६ 


२ 


६६,१६० 


३ 


एक सोन्याचा लक्ष्मी हार १२.०३० ग्रॅम 
एक सोन्याची बारीक मण्यांची माळ १४.१७० 
ग्रॅम 
एक सोन्याची बांगडी १०.५१० ग्रॅम 
एक सोन्याची बांगडी १०.५०० ग्रॅम 
एक सोन्याची बांगडी १०.३५० ग्रॅम 
एक सोन्याची बांगडी १०.४५० ग्रॅम 


४ ९ , ७७७ 


४ 


४ ९ , ८११ 


५ 


४८,७८२ 


६ 


४ ९ , ६६१ 


७ 


रोख रक्कम एकूण 


- 


९ ५,४०० 
एकूण रक्कम 

४,१४,०२७ 
( ६ ) तपासादरम्यान डिमांड ड्राफ्ट स्वरुपात गुन्हयाशी संबंधीत रकमा 


१ 


४,००,००० 


बँक , बदलापूर 


श्री . जगदीश चंद्रकांत कराळे 
श्रीमती नम्रता विजय घोंगे 


२ 


१.९ ४.३८४ 


एचडीएफसी बँक , 
बँक ऑफ इंडिया , ठाणे शाखा 
डी.डी.क्र .१५६४ ९ ४ 
अभ्युदय को.ऑप. बँक , 
कन्नमवारनगर , 

विक्रोळी 
डी.क्र .१११ ९ ३० 


३ 


श्रीमती श्रध्दा निलेश मिसाळ 


६,६२,४४२ 


एकूण 


१२,५६,८२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


५ 


( ७ ) आरोपी प्रशांत कांबळी ( मयत ) याने गुन्हयातील अपहारीत रकमांचा वापर करुन त्यांचे नावे 
काढलेल्या ६ विमा पॉलीसी 
अ.क्र . पॉलीसीचे नांव पॉलीसी दिनांक पॉलीसी क्रमांक पॉलीसी डेथ हप्त्याची 

क्लेम रक्कम 

रक्कम 
१ इलाईट लाय सुपर 

०८.१२.२०१८ ३०४०६८३८ २३ , ९ ० , ९ ८० २,३ ९ , ० ९ ८ 
२ आयसीआयसीआय प्रु ०८.१२.२०१८ ३०४०६८६१ ४ ९ , ००,००० १० , ९ ०२ 

आय प्रोटेक्ट स्मार्ट 
३ लाईफ टाईम क्लासीक 

२ ९ .०३.२०१८ २२१४ ९ ८७८ १०,१०,००० १,०१,००० 
४ लाईफ टाईम क्लासीक 

२१.०३.२०१८ २२० ९ २६४७ ५,००,००० ५०,५०० 
५ आयसीआयसीआय प्रु ३०.०६.२०१ ९ ४० ९ ४५३५६ १,००,००,००० ३६,५ ९ ० 

आय प्रोटेक्ट स्मार्ट 
६ जीवन आनंद 

२८.०३.२०१७ ९ २८०५१ ९ ८८ २७,८५,६८४ ७२,०८१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सक्सेना , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( गृह - विशेष ) 


भाग चार ब - २४७-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , Mantralaya , 
Mumbai - 400 032 , dated 01 September , 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ) ACT , 1999 . 


No. MPID - 1120 / C.R.597 / Pol - 11.- Whereas complaints have been received from number of depositors 


against M / s.Sankalp Finance , 10/16 Arsia Altis Building , Ground Floor , Bailbazar Road , Kalyan ( West ) Thane 
( hereinafter referred to as the said Financial Establishment ” ) , complaining that it has collected deposits and have 
defaulted to return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas , an offence has been registered against the accused at Bajarpeth Police Station , Kalyan , 
vide C.R.No.329 / 2020 u / s 406,409,420,120 ( B ) , 201,34 of Indian Penal Code r / w Section 3 of Maharashtra 
Protection of Interest of Depositors ( In Financial Establishment ) Act , 1999 ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its 
Chairman / Directors / Manager / Staff are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired 
by the said Financial Establishment and its Chairman / Directors / Manager / Staff from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 and Section 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 1999 ( Mah . XVI of 2000 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ” ) , the Government of Maharashtra hereby , 


( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and the property in the name of 

its Chairman / Directors / Manager / Staff as specified in the Schedule ; and 


( b ) appoints the Subdivisional Officer , Ulhasnagar Subdivision , Ulhasnagar to be the 

Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Directors ; 


The Public Prosecutor in designated court appointed under the said Act shall render necessary assistance 
to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 


Schedule 


The properties of the said accused to be attached are as follows : 


A ) Particular of Immovable Properties is the form of 4 Flats belong to Proprietor 
/ Managers secured during investigation . 
Sr. Property Details 

Property Registration Details Name of the 
No. 

Owner / accused 
1 Property situated at Flat no . 704 , 

Dast No.11978 / 2014 

Prashant 
C wing , 7th floor , Nilkanth Hills 

19.12.2014 

Mahadev 
Upvan , Belvali village , Badlapur Sub Registrar , Ulhasnagar - 2 , 

Kambli 
west , Thane - 421503 . 

Thane 
Total 661 Sq.ft. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


७ 


2 Property situated at Flat no.701 , 

Dast No.6172 / 2020 , 

Hemlata 
C wing , 7th floor , Nilkanth Hills 

08.09.2020 

Mahadev 
Upvan , Belvali village , Badlapur Sub Registrar , Ulhasnagar - 2 , 

Kambli 
west , Thane - 421503 . 

Thane 
Total 488 Sq.ft. 
3 Property situated at Flat no . 703 , 

Dast No.4682 / 2018 

Supriya Vasant 
F wing , 7th floor , Nilkanth Hills 

11.04.2018 

Gurav 
Upvan , Belvali village , Badlapur Sub Registrar , Ulhasnagar - 2 , 
west , Thane - 421503 . 

Thane 
Total 458 Sq.ft. 
4 Property situated at Flat no . 704 , 

Dast No.4858 / 2016 
C wing , 7th floor , Nilkanth Hills 

05.05.2016 

Tanmay Vivek 
Upvan , Belvali village , Badlapur Sub Registrar , Ulhasnagar - 3 , 

Deshmukh 
west , Thane - 421503 . 

Thane 
Total 42.42 Sq.mtr . 
( 1 ) Movable Property seized ( deceased ) accused Prashant Mahadev Kambli ) : 
Sr. Property Details 

Amount 

Name of 

Document No. 
Owner / accused 


1 


ME No. 86/20 


Innova Car MH - 05 
DS - 5721 


2 


As per RTO Valuation 

Rs.12,74,000 
As per RTO Valuation 

Rs.3,74,000 

89,534 / 


From the deceased 
brother Shailesh 
Kambli from his 
residence Malad . 
Malvani 


3 


4 


94.120 / 


5 


4,207 / 


6 


58,434 / 


7 


45,121 / 


8 


Swift Car MH - 05 
DE - 1247 
One Gold Brasslate 
weighted 19.170 
One Gold Chain 
weighted 20.150 
Ganpati Gold locket 
weighted 19.170 
One Gold Chain 
weighted 
Ganpati Gold locket 
weighted 
HP Laptop 
Gold Ring 
Total 
Gold Chain 
weighted 88.970 
Gold Kada 
weighted 26.150 
Brasslate weighted 
19.440 
Ganpati imbosed 
gold ring 11.660 
Om imbosed gold 
ring weighted 
11.850 


9 


30,000 / 
60.000 / 
20,30,325 / 
4,09,000 / 


10 


From the deceased 


ME No.92 / 20 


residence Nilkanth 


11 


1.22.000 / 


Hill Upvan , 7th floor , 


12 


90,800 / 


Room No. 704 


Badlapur . 


13 


54,270 / 


14 


74.000 / 


Total 


7,50,000 / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


( 2 ) Movable Property seized of accused Hemlata M. Kambli . 


Sr.No. 


Movable Property Details 


Amount 


1 


72,761 / 


2 . 


14.238 / 


One gold ring weighted 15.230 grams 
One pair of ear ring weighted 3.390 grams 
One Mangalsutra weighted 19 grams 
One locket weighted 1.080 grams 


3 


90.772 / 


4 


5,1497 


Total 


1,82,930 / 


( 3 ) Movable Property seized during House search from accused Tanmay Vivek Deshmukh . 


Sr.No. 


Movable Property Details 


Amount 


1 


95,450 / 


2 


37,770 / 


3 


One gold ring weighted 20.040 grams 
One gold braslate wighted 7.930 grams 
One Silver Coin weighted 20 grams 
One Silver Coin weighted 5 grams 
One gold coin weighted 1 grams 


1,200 / 


4 


240 / 


5 


5,000 / 


Total 


1,39,660 / 


( 4 ) Movable Property seized during House search from accused Supriya Vasant Gurav 
Sr.No. Movable Property Details 

Amount 
1 One gold ring weighted 14.780 gms 

70,400 / 
2 One gold locket weighted 1.640 gms 

7,810 / 
3 One neckless weighted 8.950 gms 

42,600 / 
4 One pair of ear rings weighted 3.780 grams 

17.970 / 
5 One gold ring weighted 2.410 grams 

11,500 / 
6 One pair of gold Bugdi weighted 2.480 grams 

7,570 / 
7 Gold miscellineoue items weighted 630 miligrams 

2,020 / 
8 One gold ring weighted 2.980 grams 

14,110 / 
9 One gold ring weighted 2.620 grams 

12,390 / 
10 Cash 

45.380 / 


Total 


2,31,750 / 


( 5 ) Movable Property seized during House search from Dakshata Dattaram Gurav ( Sister 


of accused Hemlata Kambli ) 


Sr.No. 


Amount 


1 


Movable Property Details 
One laxmi Neckless weighted 12.030 
One neckless weighted 12.030 grams 


54.436 / 


2 


66,160 / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २ , २०२१ / भाद्र ११ , शके १ ९ ४३ 


3 


49,777 / 


4 


49.811 / 


One gold Bangle weighted 10.510 
One gold Bangle weighted 10.500 
One gold bangle weighted 10.350 
One gold bangle weighted 10.450 


5 


48.7827 


6 


49,661 / 


7 


Cash 


95.400 / 


Total 


4,14,027 / 


( 6 ) Particulars of Cash recovered during investigation from the witnesses in the form of 
Demand Draft 
Sr. Name of the DD Holder Name of the DD drawn 

Amount 


No. 


bank and date 


1 Jagdish Chandrakant Karale 

HDFC Bank , Badlapur 4,00,000 / 

Branch 
2 Namrata Vijay Ghonge 

Bank of India , Thane 

1,94,384 / 
Branch , D. D. 

No. 156494 
3 Shradha Nilesh Misal 

Abhyuday co - op bank 

6,62.442 / 
ltd , Kannamwar Nagar , 
Vikroli East Branch , 

D. D. No. 111930 
Total Amount 

12,56,826 / 
( 7 ) Particulars of Insurance policies on the name of deceased accused Prashant Mahadev 
Kambli hold / secured during investigation 
Sr. Name of Policy Policy Date Policy No. 

Amout of Installment 
No. 

Death Claim Amount 


1 


Elite Lai Super 


8/12/2018 


30406838 


23,90,980 / 


2,39,09 / 


2 


ICICI pru 


I 


protect 


8/12/2018 


30406861 


49,00,000 / 


10,902 / 


Smart 


3 


Life time classic 


29/03/2018 


22149878 


10,10,000 / 


1,01,000 / 


4 


Life time classic 


21/03/2018 


22092647 


5,00,000 / 


50,000 / 


5 


ICICI pru 


I 


protect 


30/06/2019 


40945356 


1,00,00,000 / 


36,590 / 


Smart 


6 


Jeevan Anand 


28/03/2017 


928051988 


27,85,684 / 


72,081 / 


Total receivable secured death claim secured amount 2,15,86,664 / 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAXENA , 
Principal Secretary ( Home - Special ) to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


